महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


seal रद्द करणेबाबत. 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस -२०२१/ प्र.क्र.१३८/सेवा-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१.१०.२०२१ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा- 
या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सा.बां. 


विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या नावासमोरील रकाना क्र.३ मध्ये 


दर्शविण्यात आलेली बदली त्यांच्या विनंतीनुसार/ प्रशासकीय कारणास्तव रद्द येत असून सदर उप 


अभियंता पुढील आदेझापर्यंत रकाना क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर कार्यरत राहतील. 


अ.क्र. | उप अभियंता यांचे नांव | पदस्थापनेचे ठिकाण, बदली | रकाना क्र.३ मधील 
आदेशाचा क्रमांक, दिनांक आदेशान्वये करण्यात आलेली 
बदली रद्द करून देण्यात 
आलेले पदस्थापनेचे ठिकाण 
१ २ ३ ४ 


ति ; sity fran धाबेकर 


उप अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ, नागपूर 

(सा.बांवि. शासन आदेश क्र. 
एलटीएस-२०२१/प्र.क्र.७३/सेवा- 
२, दि.६.८.२०२१ 


उप अभियंता, संकल्पचित्र पूल 
विभाग, नागपूर 


२. | HRS). देवकाते 


सा.बां. उप विभाग, महाड 
(सा.बां.वि. शासन आदेशा क्र. 
एळलटीएस-२०२१/प्र.क्र.७७/सेवा- 


सा.बां. उप विभाग, रोहा 


जि.रायगड 


२, दि.६.८.२०२१) 
३. श्री. सुनिल सखाराम | उप अभियंता तथा कार्यासन । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
भालेराव अधिकारी, सा.बां. विभाग, | महामंडळ, मुंबई 


मंत्रालय, मुंबई (सा.बां.वि. शासन 
आदेश क्र. एलटीएस-२०२१/ 
प्र.क्र.9७/सेवा-२, दि.६.८.२०२१) 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस २०२१/ प्र.क्र. १३८/सेवा-२, 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११६० २५४९८१८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१०. 


igitally signed by Patil Swati Sachi 
DN: = Gi Of Maharasht: Public Works Department, 
‘alCode=400032, st=MAHARASHTRA, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


P t i | 5 t i 
द 672eefd3784b, 
INumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c48905da5f33db 
a C h | Nn 19c8f6662cb8F9e18, cn=Patil Sachin 
Date: 2021.10.21 16:04:41 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

व्यवस्थापकीय संचालक ( प्रशा), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र (पूल व इमारती), कोकण भवन, नवी मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे/ मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/रायगड 

संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि.यांच्या मार्फत. 

मा.मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) 
/मा.राज्यमंत्री (सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


